कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन 
विकास अभियान (MIDH) अंतर्गत राष्ट्रीय 
फलोत्पादन अभियानाची सन २०२१-२२ मध्ये 
अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा सन २०२० -२१ मधील दुसऱ्या हप्त्याचा 
उर्वरित निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- शासन निर्णय , कृषी व पदुम विभाग,कमांक : राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/ ९-अ,दिनांक 23 डिसेंबर,२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ मधील तक्त्यातील “राज्य हिस्सा 
(४० %),मागणी क्र.डी-०३, २४०१-पिक संवर्धन, (००)(११९)-फलोत्पादन व भाजीपाला पिके, (०३)(३४)-कृषी उन्नती 
योजना एकात्मिक,फलोत्पादन विकास अभियान (कें.पु.यो.), (केंद्र हिस्सा ४०%) (सर्वसाधारण), ३३-अर्थसहाय्य 
(२४०१ ४५०७)” ऐवजी “राज्य हिस्सा (४० %), मागणी क्र.डी-०३, २४०१-पिक संवर्धन, (००)(११९)-फलोत्पादन 
व भाजीपाला पिके, (०३)(३४)-कृषी उन्नती योजना एकात्मिक,फलोत्पादन विकास अभियान ( कें.पु.यो.), 
(राज्य हिस्सा ४०%) (सर्वसाधारण), ३३-अर्थसहाय्य (२४०१ ४५०७)” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०१०६१२१८२६४५०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 
Date: 2022.01.06 12:18:38 +05'30' 


( हे.गो.म्हापणकर) 
उप Mad AERIS WA 

प्रत, 
) मा.राज्यपालांचे सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 
) मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई यांचे प्रधान सचिव. 

) मा.विरोधी पक्षनेते,महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा,विधानमंडळ,सचिवालय,मुंबई. 
४) मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

) मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अ, 


८) मा.अप्पर मुख्य सचिव ( नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९) मा.अप्पर मुख्य सचिव ( वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

qo) सचिव (कृषि), कृषी,पश्युसंवधन,दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 

११) आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२) व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ,पुणे. 

१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पुणे. 

१४) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा),मुंबई/नागपुर . 

१५) संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ,पुणे. 

१६) सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

१७) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/ तालुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१८) सहायक संचालक ( लेखा-१),कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१९) महालेखापाल १/२,(लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा ),मुंबई/ नागपूर. 

20) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

२१) संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई. 

२२) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

२३) सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-४०० ०३२. 

२४) सर्व जिल्हा कोषागर अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२५) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग ( कार्यासन क्र.१४३१),मंत्रालय,मुंबई -४०० .३२. 

२६) कक्ष अधिकारी ( व्यय-१), वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई-४०० ०३२. 

२७) कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई.४०० ०३२. 

२८) निवड नस्ती ९-ओ. 


) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


